राष्ट्रीय हिवताप निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत ४१६४ 
अस्थायी पदे पुढे चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हिनिका -२०१८/अपदे/प्र.क्र.२६१/आरोग्य-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, १० वा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १८ सप्टेंबर,२०२० 


संदर्भ:- 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन निर्णय क्रमांकः पदआ २००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, 
दि. ०६.०८.२००७. 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२६१/ आरोग्य- 
५. FF.22.0§.2020 

3) वित्त विभाग, शा.क्र .नि.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ३१.०८.२०२० 

४) संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे यांचे पत्रक्र.आआसे/हिनिका/४१६४/अस्था पदे/चालू 
ठेवण्याबाबत/४५३४३-४५, दि.२८.०८.२०२०. 


शासन निर्णय: 


राष्ट्रीय हिवताप निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.पदआ- 
२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, दिनांक ०६.०८.२००७ अन्वये मंजूरी दिलेली उपकेंद्र स्तरावरील १३१ पदे अशी 
एकूण ४१६४ पदे दिनांक ०१.०३.२०२० ते ३१.०८.२०२० पर्यंत वरील अनु. क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये 
पुढे चाळू ठेवण्यात आली होती. सदर मुदत दि.३१.०८.२०२० रोजी संपुष्टात आली आहे. सदर पदे 
राज्यातील जनतेस आरोग्य विषयक सेवा सातत्याने उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असल्याने, 
या पदे दिनांक ०१.०९.२०२० ते २८.०२.२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


२. सदर पदांचा खर्च खाली दर्डाविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाळी खर्ची टाकण्यात यावा व सन 
2020-2029 साठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय mata fer २०१८/अपदे/प्र.क्र.२६१/आ-५ 


१) मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 
१०१-रोगप्रतिबंध व नियंत्रण 
(०१) (०५) हिवताप नियंत्रण कार्यक्रम (राज्य क्षेत्र) 
सांकेतांक - (२२१० ०६११) 


मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 

१०१-रोगप्रतिबंध व नियंत्रण 

(०१) (५२) हिवताप नियंत्रण कार्यक्रम (स्थानिक क्षेत्र) 
सांकेतांक - (२२१० ५२१९) 


2 


मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 

००१-संचालन व प्रशासन 

(०१) (04) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ च्या कळम १८३ 
अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने 
सांकेतांक - (२२१० ०३८९) 

मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 

००१-संचालन व प्रशासन 

(०२) (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (स्थानिक क्षेत्र) 
सांकेतांक - (२२१० ५०४१ 


क 


= 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दि.३१.०८.२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक'हिनिका २०१८/अपदे/प्र.क्र.२६१/आ-५ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202009112122147717 असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


५. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by KIRAN VASANTRAO. 
WAHUL 


K | R A N DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=58e32592d7ee1 6b3f0ea3e5d 


b304272db0568995 1 4ece7f762990f9 


b1a0c5049, postalCode=400001 

VA S A N T RA treet=MANTRALAYA,MUMBAI, 
-2e35734ec976bf56578 
15fb42c4d25b0b3c23b4c69600638f3 


WA H L deb172ac9e37f4, ou=PHD, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=KIRAN VASANTRAO WAHUL, 
Date: 2020.09.18 17:14:15 +05'30' 


(किरण वाहूल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि. ह. व ज. रो), पुणे. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे (सवी. 

६. सहायक संचालक, आरोग्य सेवा, (हिवताप) सर्व. 

७. जिल्हा हिवताप अधिकारी, (सवी. 

८. हत्तीरोग अधिकारी, हत्तीरोग प्रशिक्षण पथके (सवी. 

९. महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

११.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२.वित्त विभाग (व्यय-१३), (अर्थसंकल्प-१९), आ.पु.क., मंत्रालय मुंबई. 

१३.सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (सेवा १, २, ३, ५ व अर्थसंकल्प शाखा/ळेखा) मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती (आरोग्य-५). 


पृष्ठ३पैकी३ 


